श्री.दत्तात्रय पडसलगीकर, भा.पो.से. 
(सेवानिवृत) यांची “महाराष्ट्र गुप्तवार्ता 
प्रबोधिनी, पुणे” या संस्थेवर “गुणश्री संचालक 
(Director Emeritus)” म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-११२३/प्र.क.१७१/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- 
शासन निर्णय,गृह विभाग,क्र.एसआयडी-०३०९/सीआर-७३८/पोल-५अ, दि.३०.१०.२००९ 


शासन निर्णय :- 

महत्वाच्या व अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेबाबतचे विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रशिक्षण, 
बॉम्ब शोधन FARM पथकातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण आणि राज्य गुप्तवार्ता 
विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी “महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी" या 
प्रशिक्षण संस्थेची पुणे येथे स्थापना करण्यात आली आहे.सदर संस्थेचे बळकटीकरण व 
आधुनिकिकरण करण्यासाठी या विषयातील अनुभवी अधिका-यांचे संस्थेस मार्गदर्शन उपलब्ध 
होण्याच्या दृष्टीने श्री.दत्तात्रय पडसलगीकर, भा.पो.से. (सेवानिवृत) यांची “महाराष्ट्र गुप्तवार्ता 
प्रबोधिनी, पुणे” या संस्थेवर “गुणश्री संचालक (Director Emeritus)” म्हणून नियुक्‍ती करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरशझासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२२११३८२१६८२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAIKWAD GANESH SUDAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f88a2df366dbf702eda9179bfdd100f151490e6917 


98947c7f6d1b8cfOdab7d6, postalCod 


st=M 
G A N E 5 H S U DA M serial INumber=0585EFA444AE7B29EC4D54E290F9F826C6E 
4DE96799148FCFC4C6E13F203B34E, 
ANESH SUDAM 
D 2023.08.22 11:41:09 +05'30' 


(गणेश गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-११२३/प्र.क.१७१/पोल-५ अ , दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२३ 


३. संचालक, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

८. निवडनस्ती (पोलळ-५आओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


